कामगार उप आयुक्‍त (गट-अ) या 
पदावर तात्पुरती पदोन्नती 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२ ०२२/प्र.क्र.१७१/कामगार-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ३१ जानेवारी,२०२३ 


वाचा : 

१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही- 

२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या.-१२, दि.०१.०८.२०१९ 

२. सामान्य प्रशासन विभागाची टिप्पणी दि.१२.१०.२०२२ 

शासन आदेशा: 
कामगार आयुक्त यांच्या आस्थापनेवरील सहायक कामगार आयुक्‍त, गट-अ या 

संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यास कामगार उप आयुक्त (गट-अ) या संवर्गात या शासन 
निर्णयान्वये निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. त्यांना पदोन्नतीनंतर 
खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


ज्येष्ठता | अधिकाऱ्यांचे नावपदनाम , | पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना कार्यालय 
क्रमांक वप्नवर्ग 


२ श्री .सं.म. कानडे, सहायक | मूळ कार्यभार:-कामगार उप आयुक्त, (ग्रामीण 
कामगार आयुक्‍त गट-अ | विभाग) मुंबई 
(खुल) अतिरिक्त कार्यभार:- कामगार उप आयुक्‍त 


(प्रशासन), मुंबई 


२. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.५.२००४ 
स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६ 
कार्यासनाच्या दि.७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता 
देण्यात येत आहे. तसेच, दिनांक ७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, 
मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर 
तात्पुरत्या पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

३. उपरोक्त तक्त्यात नमूद पदोन्नत अधिकाऱ्यास त्यांच्या पदोन्नतीनंतरच्या 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी याद्वारे कार्यमुक्त करण्यात येत असून त्यांनी नवीन 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.१७१/कामगार-८ 


४. याबाबतचा रुजू अहवाल संबंधित पदोन्नत अधिका-यांनी कामगार आयुक्‍त 
यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. पदोन्नती नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
दि.१२.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार संबंधितावर कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच 
त्यांनी अनधिकृतपणे रजेवर जाऊ नये. तसेच पदस्थापना रद्द अथवा त्यात बदल करणेसाठी 
कोणत्याही स्वरुपाचे आवेदन सादर करु नये. तसे केल्यास सदर अधिकारी शिस्तभंगविषयक 
कारवाईस पात्र ठरतील, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
५. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील २ (ड) मधील 
तरतूदीनुसार पदोन्नतीने नियुक्ती होणाऱ्या सदर अधिकाऱ्यांनी सदर आदेश निर्गमित 
झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीमध्ये रुजु होणे आवश्‍यक आहे. सदर 
मुदतीत रुजु न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याचा अनुपस्थितीचा कालावधी अकार्यदिन (dias 
non) म्हणून गणला जाईल, याची देखील संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१३११६२४०१६८१० 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK UTTAMRAO POKALE 
Date: 2023.01.31 16:28:08 +05'30' 


(दिपक पोकळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग,ऊर्जा व कामगार 
विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

३. कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ 

४. कामगार उप आयुक्त (प्रशासन), कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे 
(पूर्व), मुंबई 

५. महालेखापाल कार्यालय (ले. व अ,)/(ले.प.), मुंबई-१/नागपूर-२ 

६. श्री.सं.म.कानडे, सहायक कामगार आयुक्‍त (कामगार आयुक्त यांचेमार्फत) 

७. निवड नस्ती, कामगार-८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


